पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२२. 


संदर्भ : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दि. १३/०९/२०२१ 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.9२/ 0.२(६)/ O&M/ PMW/ 
१९/२०२२, दिनांक-१७/०१/२०२२. 

शासन निर्णय 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन या आदेशाद्वारे मंजुरी देत आहे. 

१. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ लागू असणार नाही. 

२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यात यावे. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, 
दिनांक १९ ऑगस्ट, २००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 
२१ सप्टेंबर, २०१६ व क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० फेब्रुवारी, 
२०१७ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता 
प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत विहीत मुदतीत प्राप्त करुन घेणे 
WRU असल्याने त्याबाबतची आव्यक ती कार्यवाही प्राथम्याने करण्यांत यावी. याबाबत 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यांत याव्यात. 

४. पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही मुदतीत पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व 
भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 

२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस १०८ राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ या वर्षीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार नाहीत 


या अटीच्या अधीन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०३२२११४४४३७४२९ असा आहे. हा आदेशा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN SAHEBRAO 
DHIKALE 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 
महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
कार्यासन (आ.पु.क. वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


निवडनस्ती पोल-८ 


(डॉ. प्रविण ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ 
पासुन दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दिनांक २१ मार्च, २०२२ चे सहपत्र) 
(मागील वेळी मुदतवाढ दिलेला गृह विभाग शासन निर्णय टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दि. १३/०९/२०२१) 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र. Te गृह विभाग शासन निर्णय 
पदनाम , 
संख्या 
१ २ ३ ४ 4 
१ | वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी पोलीस । पोलीस निरीक्षक ४ | टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, 
अधिकारी / कर्मचारी दर्जाच्या संख्येत । पोलीस उप निरीक्षक २५ | दि. २३.०९.१९८८ 
वाढ सहा.पोलीस उपनिरीक्षक १२ 
पोलीस हवालदार ४८ | एपीओ-२६९२/प्र.क्र.४६७/पोल-३, 
पोलीस हवालदार लेखनिक १ | दिनांक ५.०७.१९९२ अन्वये एक पद 
पोलीस शिपाई १८० | शासनास प्रत्यर्पित केले 
पोलीस शिपाई लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई चालक १३ 
एकूण २८४ 
२ | वाहतुक शाखेसाठी चालक पदे निर्माण | पोलीस शिपाई चालक २७ | टिआरए-१३९१/१९/पोल-८, 
करण्याबाबत एकूण २७ | दि. २९.०६.१९९२ 
3 | बेळोबाॉय हे पद कायम स्वरुपी निर्माण । बेलोबॉय १ । टिआरए-१६९१/३/पोल-८, 
करण्याबाबत कम शिपाई दि.११.११.१९९२ 
एकूण १ 
४ | बृहन्मुंबई पोळीस वाहतुक शाखेसाठी | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक २५ | टिआरए १२९४/४९/पोल-८, 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस हवालदार १०० | दि. २२.०८.१९९५ 
पोलीस नाईक २१ 
पोलीस शिपाई Yo 
एकूण १९६ 
५ | महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षासाठी । पोलीस शिपाई चालक १ | पीपीए-१३९४/५/भाग-४/पोल-८, 
पदे निर्माण करणे एकूण १ | दि. २७.०९.२००२ 
६ | बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक शाखेसाठी | पोलीस उप निरीक्षक २ | टिआरए-०१०३/६६९/प्र.क्र.१०/ 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस शिपाई ७ । पोल-८, दि. ८.०९.२००३ 
एकूण ९ । पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक 
१९.०९.२००३ 
७ | न्यायाधिन कैद्यांची न्यायालयात तथा । पोलीस निरीक्षक १ एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/२/ 
रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी पदे | सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २ | पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
निर्माण करणे पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
पोलीस हवालदार ११० 
पोलीस शिपाई ४२६ 
एकूण ६०९ 
एकुण पदे ११२७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


